महाराष्ट्र शिक्षण सेवा (प्रशासन शाखा) मधील 
अधिकाऱ्यांची विनंती बदली- 
शिक्षणाधिकारी व तत्सम, गट-अ 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेश क्रमांक : बदली ३१२०/प्र.क्र ६ भाग-२/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:- ७ सप्टेंबर, २०२० 


शासन आदेशा : 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय कर्तव्ये पार पाडताना 


होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ हे दिनांक ०१ जुले, २००६ पासून अंमलात आले आहेत. 


महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि झासकीय कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या 


विलंबास प्रतिबंध अधिनियम, २००५ मधीळ कलम ६ नुसार बदली करण्याबाबत सक्षम प्राधिकारी घोषित 


करण्यात आले आहेत. तसेच या कलमाच्या परंतूक २ नुसार बदली करणाऱ्या सक्षम प्राधिकाऱ्याला, 


सर्वसाधारण किंवा विशेष आदेशाद्वारे, या कलमाखाली त्याचे अधिकार त्याच्या कोणत्याही दुय्यम 


प्राधिकाऱ्याकडे सोपविता येतील, अशी तरतूद करण्यात आलेली आहे. त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शिक्षण सेवा 


गट-अ व गट-ब मधील विविध संवर्गातील अधिकाऱ्यांच्या बदल्यांचे अधिकार प्रत्यार्पित करण्याचा निर्णय 


दिनांक ३० मे, २०१५ च्या शासन निर्णयाद्वारे घेण्यात आळेला आहे. 


सार्वजनिक सेवेच्या हितार्थ महाराष्ट्र शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचे विनियमन आणि शासकीय 


कर्तव्ये पार पाडताना होणाऱ्या विलंबास प्रतिबंध अधिनियम २००५ मधील कलम ४(४)(दोन) व कलम ४(५) 


मधील तरतुदीनूसार बदली करण्यास सक्षम असलेल्या MAH AA लगतनंतरच्या वरिष्ठ प्राधिकाऱ्याच्या 


पूर्व मान्यतेने खालील तक्त्यात नमूद अधिकाऱ्याची विनंतीवरुन बदलीने त्यांच्या नावासमोर स्तंभ क्रमांक-४ 


मध्ये दर्शविलेल्या पदावर पदस्थापना करण्यात येत आहे. 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली ३१२० /प्र.क्र ६ भाग-२/प्रशा-२ 


अ. Stam पदनाम व सध्य बदलीनंतरची अभिप्राय 
क्र नाव कार्यालय पदस्थापना 
faa 2 3 Ss] 4 
श्री. भास्करराव | सहायक संचालक, शिक्षणाधिकारी । विनंती नुसार 
शिवाजीराव बाबर | शिक्षण उपसंचालक, (माध्यमिक), “महाराष्ट्र शासकीय गट अव 
मुंबई विभाग, मुंबई यांचे | जि.प. सोलापूर । गट ब (राजपत्रित व 
कार्यालय अराजपत्रित) पदांवर सरळसेवेने 
व पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी 
महसुली विभाग वाटप सुधारणा 
नियम, २०१५ च्या नियम १२ 
नुसार 
२. । श्रीमती सुनंदा शिक्षणाधिकारी ( प्राथ), | शिक्षणाधिकारी विनंती नुसार. 
तुकाराम ger | जि.प. सांगळी (माध्यमिक), श्री.गणपत मोरे यांच्या पदोन्नती 
(श्रीमती सुनंदा जि.प. पुणे नंतर रिक्‍त होणाऱ्या पदी. 
ठुबे) 


३. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी या आदेशाप्रमाणे बदली झालेले अधिकारी विहित 


कालावधीत दिलेल्या पदस्थापनेच्या ठिकाणी रुजू होतील, याची खातरजमा करावी व याबाबतचा अहवाल 


शासनास सादर करावा. 


Ge सदर झासन Bea महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२००९०७१५१२२३६१२१ असा आहे. हा आदेश 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 
DEEPAK VIJAY eee coconuts 
SHELAR 


BLDG,SCHOOL EDUCATION DEPT.MANTRALAYA,MUMBA|, N, 
GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, DEEPAK VIJAY SHELAR: 
Date: 2020.09.07 15:16:02 +05'30' 


(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) आयुक्‍त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२) संबंधित विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
३) संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेशा क्रमांकः बदली 3920 /प्र.क्र ६ भाग-२/प्रशा-२ 


४) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
५) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी. 
६) संबंधित अधिकारी ( शिक्षण आयुक्‍तालयामार्फत) 


प्रत माहितीस्तव 
१) मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण यांचे स्वीय सहाय्यक. 


२) अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक 
3) निवडनस्ती,प्रशा-२ 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


